वस्तू व सेवाकराच्या अंमलबजावणी बाबत जलसंपदा विभागाने 
दि. १३/११/२०१८ च्या परिपत्रकाद्वारे निश्चित केलेल्या 
कार्यपध्दतीत सुधारणा सुचविण्यासाठी समिती गठीत करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र.- टीडीस-०९१८/प्र.क्र.५९०/१८/मोप्र-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १५ जून, २०१९ 


संदर्भ: 

१) शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्रमांक संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.१४४/२०१८/कोषप्रशा-५ 
दि. २८/०९/२०१८ 

2) जलसंपदा विभाग शासनपत्र क्रमांक:- टीडीएस ०९१८/प्र.क्र.५९०/२०१८/मो.प्र-१ 
दि. २९/०९/२०१८ 

3) जलसंपदा विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक:- टीडीएस ०९१८/प्र.क्र.४९०/२०१८/मो.प्र-१ 
दि.१३/११/२०१८ 

प्रस्तावना: 


महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर अधिनियम २०१७व केंद्रीय वस्तू व सेवाकर अधिनियम २०१७ च्या कलम ५१ 
मध्ये वस्तू किंवा सेवा अथवा दोन्ही यांच्यावर मुळ GAIA वजात करण्याची तरतुद करण्यात आली आहे. केंद्र 
शासनाच्या दि .१३/०९/२०१८ व महाराष्ट्र शासनाच्या दि. १८/०९/२०१८ च्या अधिसूचनेनूसार उपरोक्त कलम ५१ 
मधील तरतुदींची अमलबजावणी दि.१/१०/२०१८ पासून करायचे निर्देश देण्यात आले आहेत. 

वरिल निर्देशांच्या अनुषगांने याबाबत वित्त विभागाने शासन परिपत्रक संदर्भ क्र. १ अन्वये निर्गमित केले 
असून सदर परिपत्रकाची अंमलबजावणी करण्याकरिता जलसंपदा विभागाच्या अधिपत्याखालील सर्व 
आस्थापनांना संदर्भ H.2 अन्वये कळविण्यात आले आहे. 

तसेच वस्तू व सेवाकराची चालु व नवीन कत्रांटाच्या बाबतीत कशाप्रकारे अंमलबजावणी करावी, याबाबत 
वित्त विभाग व सार्वजनिक बांधकाम विभागाने स्पष्टीकरणे प्रसिध्द केली आहेत. त्याअनुषंगाने जलसंपदा विभागाने 
संदर्भ क्र. ३ च्या परिपत्रका अन्वये कार्यपध्दती निश्चित केली आहे. 

या कार्यपध्दतीमध्ये अडचणी येत असून वस्तू व सेवाकराचा परतावा कसा करावा याबाबत विस्तृत सूचना 
निर्गमित करणेबाबत क्षेत्रिय स्तरावरून वारंवार विचारणा होत आहे. 

उपरोक्त बाबींचा विचार करता, वस्तू व सेवाकराबाबतच्या तरतूदी, अंमलबजावणीबाबत येणाऱ्या अडचणी 
यांचा अभ्यास करुन जलसंपदा विभागाने निश्चित केलेल्या कार्यपध्दतीत सुधारणा व अनुषंगिक विस्तृत मार्गदर्शक 
सूचनांचा मसुदा तयार करण्यासाठी समिती गठित करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. त्या अनुषंगाने 
खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय 

वस्तू व सेवाकराच्या अंमलबजावणी बाबत जलसंपदा विभागाच्या परिपत्रक/शासननिर्णयात सुधारणा 
सुचविण्यासाठी तसेच विस्तृत मार्गदर्शक सूचनांचा मसूदा तयार करण्यासाठी खालीलप्रमाणे समिती गठित 
करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. | अधिकाऱ्यांचे नांव कार्यालयाचे नांव पद 
hel श्री. अविनाडा सुर्वे कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे | अध्यक्ष 
विकास महामंडळ, नागपूर 
2 श्री.सं. दे. कुलकर्णी । मुख्य अभियंता तापी पाटबंधारे विकास | सदस्य 
महामंडळ, जळगांव. 


शासन निर्णय क्रमांकः टीडीस-०९१८/प्र.क्र.५९०/१८/मोप्र-१ 


३ ।श्री.अ.बा.तारे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, गोदावरी | सदस्य 
मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, 
औरंगाबाद 

४ श्री. वि. व्यं. तांबडे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, विदर्भ | सदस्य 
पाटबंधारे विकास महामंडळ , नागपूर. । सचिव 


समितीची कार्यकक्षा- 
i. जलसंपदा विभागाच्या परिपत्रक/शासननिर्णयातील वस्तू व सेवाकर अंमलबजावणीबाबत 
येणाऱ्या अडचणींचा अभ्यास करणे. 
ii, अडचणी दूर करण्यासाठी कार्यपध्दतीत सुधारणा सुचविणे. 
ii, वस्तू व सेवाकराच्या अंमलबजावणीत सुसूत्रता आणण्यासाठी विस्तृत मार्गदर्शक सूचनांचा 
मसुदा तयार करणे. 


उपरोक्त समितीने प्रस्तावनेत नमूद केलेल्या मुद्यांचा सर्वकष आढावा घेऊन आपला अहवाल १५ दिवसांच्या 
कालावधीत शासनास सादर करावा. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०१९०६१७१४५३०३६३२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally 


Tirmanwar Santosh = 
Ra m ki ५ h a n कडकी न Sse 03 प्याला a en 00198617 


Date: 2019.06.17 14:57:43 +05'30' 


(ST. तिरमनवार) 
शासनाचे उप सचिव. 
प्रत, 

१. मा.मंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव. 

२. मा. राज्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव. 

३. स्वीय सहायक, प्रधान सचिव (जलसंपदा) जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

४. स्वीय सहायक, सचिव (प्रकल्प समन्वय) जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

५. स्वीय सहायक, सचिव (लाक्षेवि) जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

६. स्वीय सहायक, मु.अ. (द. व प्र) व स.स. , जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

७. कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे. 

८. कार्यकारी संचालक, गोदावरी व मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद. 

९. कार्यकारी संचालक, कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे. 

१०. कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर. 

११.कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव. 

१२ श्री. अविनाडा सुर्वे, कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर. 

१३ मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, गोदावरी मराठवाडा विकास महामंडळ औरंगाबाद. 

१४ मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ नागपूर. 


प्रत:- मोप्र-१ कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


